शुध्दीपत्रक - कोविड-१९ मुळे राज्यात 
लावण्यात आलेल्या कडक निर्बंधाच्या 
पार्श्वभूमीवर राज्यातील अधीकृत फेरीवाले 
व पथविक्रेत्यांना रु. १५००/- ची आर्थिक 
सहाय्यता करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः- संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.१५०/नवि-२० 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- 29 मार्च, २०२२ 


वाचा : शासन निर्णय समक्रमांक दि. २९.०४.२०२१. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


प्रस्तुत प्रकरणी संदर्भाधिन दिनांक २९.०४.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद 
क्र.२ खालीलप्रमाणे नमुद करण्यात आला होता. 


कोविड-१९ मुळे राज्यात लावण्यात आलेल्या कडक निबंधाच्या पार्श्वभूमीवर अधिकृत 
फेरीवाले व पथविक्रेते यांना प्रत्येकी रु.१५००/- याप्रमाणे आर्थिक मदत देण्यासाठी रु.६१.७५ 
कोटी (रुपये एकसष्ट कोटी पंचाहत्तर लाख wad) इतका निधी सह आयुक्‍त तथा सह 
संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, यांच्याकडे वितरीत करण्यास शासन याद्वारे मान्यता 
देत आहे. 


या ऐवजी 


कोविड-१९ मुळे राज्यात लावण्यात आलेल्या कडक निर्बंधाच्या पार्श्वभूमीवर अधिकृत 
फेरीवाले व पथविक्रेते यांना प्रत्येकी रु.१५००/- याप्रमाणे आर्थिक मदत देण्यासाठी रु.६१.७५ कोटी 
(रुपये एकसष्ट कोटी पंचाहत्तर लाख फक्त) इतका निधी पुनर्विनियोजनाने उपलब्ध करुन देण्यात 
येत आहे. सदर निधी सह आयुक्‍त तथा सह संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय 
यांच्याकडे वितरीत करण्यास झासन याद्वारे मान्यता देत आहे. असा वाचण्यात यावा. 


०२. सदर RA शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/॥५५/.॥8॥॥8/१५॥॥9.9०५. या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०३२११७१७५२२३२५ असा 
आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by C Priyanka 
Date: 2022.03.21 17:20:32 +05'30' 
(प्रियांका कुलकर्णी-छापवाले) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१ मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 

२) मा.मंत्री(नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.१५०/नवि-२० 


मा.राज्यमंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय,मुंबई. 

मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्‍त तथा संचाळक, नगरपालिका प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई 
महालेखापाल कार्यालय, (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
महालेखापाल कार्यालय, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
संचालक, नगर रचना, पुणे 

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

आयुक्त, सर्व महानगरपालिका 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

सचिव (नवि-२) नगर विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक. 

निवडनस्ती नवि-२०कार्यासन, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


